अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे कार्यालयातील 
नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२१ ते 
दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. FATS २०२१/( प्र.क्र.१३८ /२०२१) / लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १३.१०. २०२१ 
पहावे : १. शासन निर्णय क्र. मुवाढ- २०२१/प्र.क्र.9४/२०२१/लाक्षेवि (आस्था), दिनांक १७/०६/२०२१ 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक १०/०८/२०२१ 
३. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण अहमदनगर यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र./लाक्षेविप्र/आ-२ /मुवाढ/३९०४/२०२१ दि. २०/०८/२०२१. 
प्रस्तावना :- 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२१ ते ३१/०८/२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण अहमदनगर यांनी 
त्यांच्या दि.२०/०८/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये त्यांचे कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २८ पदांना 
दि. ०१/०९/२०२१ ते दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 

वित्त विभागाने संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतू 
ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तिवात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. संदर्भ 
क्र.०३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २८ पदांना दि. ०१/०९/२०२१ ते दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


area निर्णय :- 
जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 


दर्डाविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण अहमदनगर यांचे कार्यालयातील 
कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर २८ नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि. ०१/०९/२०२१ ते 


दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२१/( प्र.क्र.१३८ /२०२१) / लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव नियत रुपांतरित लेखाशिर्ष 
अस्थायी | अस्थायी 
आस्थापने | आस्थापने 


वरील वरील 
पदे पदे 
| अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, । २८ । मागणी क्र.-३, 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण 
मुख्य लेखाशिर्ष- ४७०१, मोठे व मध्यम 
अहमदनगर 


पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च 


८०, सर्वसाधारण, 


१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांतील गुंतवणुका 


००१, संचालन व प्रशासन, 


(०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना 
भागभांडवली अंशदान (वेतन) 


(०४(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे 
विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान 
(अनिवार्य) 32, अंशदाने 


(४७०१ आय २०४) 


१. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार २८ पदे 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २८ मंजूर पदांना ती 
सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ 
पदांच्या मर्यादेत आहेत, या अटीच्या अधीन राहून दि. ०१/०९/२०२१ ते दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 

३. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधीळ घट / पदामधील वाढ 
/ सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून व याबाबतची संपुर्ण क्षेत्रीय कार्यालयाची असल्याचे 
गृहित धरून पदांना मूदतवाढ देण्यात येत आहे. 

४. यासर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर करण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.१०/०८/२०२१ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२१/( प्र.क्र.१३८ /२०२१ / लाक्षेवि (आस्था) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्यांचा संकेताक २०२११०१४१५१७४४७१२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत:- 


प्रत :- 


१. 
. महालेखापाल- 2, (लेखा परीक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
. वित्त विभाग (व्यय - १२) / (अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई 


Digitally signed by Vaijnath Manmathappa Chille 


Vaijnath कि 
Manmathappa Chille ५७७४५०७ एकीची 
(वैजनाथ चिल्ले) 
परिशिष्ट - अ व प्रपत्र-०१ उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ , औरंगाबाद 


. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण अहमदनगर, 

यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा 
केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा 
अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील 
सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण 
व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 


७. जिल्हा कोषागार कार्यालय, अहमदनगर 
८. कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग/आ (प्रशी)//अर्थ-१/२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. लाक्षेवि आस्था कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२१/( प्र.क्र.१३८ /२०२१ / लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय मुवाढ-२०२१/(प्र.क्र.१३८/२१ )/लाक्षेवि (आ), दि.१३.१०.२०२१ चे सहपत्र 
परिशिष्ट “अ 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे कार्यालयातील नियत 


अस्थायी आस्थापनेवरील पदे. 
कार्यालयाचे नाव नियत रुपांतरित लेखाशिर्ष व उपलेखाशिर्ष 
अस्थायी । अस्थायी 
आस्थापने | आस्थापने 
वरील वरील 
पदे पदे 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, २८ । मागणी क्र.-३, 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण मुख्य लेखाशिर्ष- ४७०१, मोठे व मध्यम 
अहमदनगर पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च 
८०, सर्वसाधारण, 
१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांतील गुंतवणुका 
००१, संचालन व प्रशासन, 
(०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना 
भागभांडवली अंशदान (वेतन) 
(०४)(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे 
विकास महामंडळास भाग भांडवली sister 
(अनिवार्य) ३२, अंशदाने 
(४७०१ आय २०४) 
एकूण २८ fe 


Digitally signed by Vaijnath Manmathappa Chille 


Vaij nath Manmath APPA _ ON: CN-= Vainath Manmathappa Chile, C = IN, S = 


Chille 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, OU 
= Water Resources Department 
Date: 2021.10.14 15:20:44 +05'30" 


(वैजनाथ चिल्ले) 


उप सचिव , महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२१/( प्र.क्र.१३८ /२०२१ / लाक्षेवि (आस्था) 


प्रपत्र 


शासन निर्णय, क्रमांक-मुवाढ-२०२१/( प्र.क्र. १३८/२०२१)/ला (आस्था), दिनांक १३.१०.२०२१ चे सहपत्र 


अ.क्र. पदांचे नांव दिनांक १.९.२०२१ ते 
दिनांक २८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ दिलेली 
पदे 
१ अधीक्षक अभियंता व प्रशासक Po 
2 उप विभागीय अभियंता/उप विभागीय शिका 
अधिकारी/(सहायक अधीक्षक अभियंता) 
३ स.अ.श्रेणी-२/झाखा अभियंता/कनिष्ठ ३ 
अभियंता 
४ अधीक्षक Po 
षु ळलघुलेखक(उच्वश्रेणी) 11111 
प्रथम लिपिक शिका 
७ वरिष्ठ लिपिक ४ 
८ टंकलेखक ३ 
९ सहायक आरेखक ae a 
| 9 ० «| मुख्य आरेखक /अनुरेखक Po 
| 9a | q | कनिष्ठ लिपिक ४ 
१२ | संगणक 1 प 
१३ । नाईक 11111 
१४ । वाहनचालक 1 प 
१५ । शिपाई ३ 
१६ | चौकीदार शिळा 
एकूण २८ 
Vaijnath states mere 
Manmath copa Che ee 
(वैजनाथ चिल्ले) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


